महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
aie “सहसंचालक” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२२३/प्र.क्र.०७/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतनस्तर एस-२६ : ८२२००-२११५०० मधील “सहसंचालक” 
या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ 
नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठता सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


v. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०२०९११२६१२९५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DN: c=IN, 0: 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bed 
5: 1723: 10032, 


ice3af533f64bce, postalCode=401 


st=Maharashtra, 

H A R | D A S W. A D E serial Number=9474E7 143B2BC3FD96ESD7BF07D1CES51DE8 
461D4C34AE1E3F643C1 1854523936, cn=CHANDRAKANT 
HARIDAS WADE 
Date: 2023.02,09 11:45:11 +05'30" 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा (१) व (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
५. निवडनस्ती (सेवा-२) 


Cc Av A OO 


KREKKKKKKKKKK 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६२३/प्र.क्र.०७ /सेवा-२, दिनांक ०९.०२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१. संवर्गाचे नाव - “सहसंचालक” 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२६: ८२२००-२११५०० 


३. दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नियम | सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
IO) नाव मागे HSN दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ जात नुसार ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता usr) प्रवर्ग प्रवर्ग संवर्गात । मानीव दिनांक 
क्रमांक प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 
(१) (2) (3) (3) (4) (६) (७) (ट) (8) (१०) (११) 
ea डॉ. स्वप्नील विष्णु लाळे पदोन्नती | १५.०९.१९६७ खुला शिन ०८.११.२०२१ | ०१.११.२०२१ | ३०.०९.२०२५ | एम.डी. 
पीएसएम 
२ डॉ. नितीन नथ्थुजी अंबाडेकर पदोन्नती | १७.१२.१९७१ इमाव La 28.99.2029 | 09.99.2029 | 39.92.2028 एम.डी. 
पीएसएम 
३ डॉ. विजय पोडोट्टीवार Hears पदोन्नती | २४.०५.१९७२ अ.ज | 09.99.2029 | 09.99.2029 | 39.04.2030 | एम.एस. 
(जनरल 
सर्जन) 


मंमम रग सम मम कसम म कळमे के मम की मम मम की समम कमी सम मम कमग मम कमी ममी कळी 


